सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
तरतूदीमधून राज्यातील कारागृहांचे 
संगणकीकरणाकरिता उपकरणे खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१७/प्र.क्र. ५९/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०१८. 


वाचा- 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. मेंटेनन्स/संगणक/३५०४/२०१७-१८/कक्ष-६, दिनांक ०३.०५.२०१७. 
२) वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ,२०१७. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० जून, २०१७ 
५) शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 


प्रस्तावना- 

राज्यातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरण करणेसाठी सन २०१७-१८ या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये ६० लक्ष (रुपये साठ लक्ष फक्त) 
इतकी रक्कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार रु. ५९,९२,०९०/-इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
राज्यातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरण करणेसाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावास या शासननिर्णयान्वये खालील अटींच्या अधीन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उ.४ दिनांक १.१२.२०१६ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 

आ) उपकरणाचे खरेदीमुल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा 
दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१७/प्र.क्र. ५९/तुरुंग-२ 


राज्यातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरणासाठी आवश्यक सामग्री 


दर्डाविणारी यादी :- 
अ.क्र. | उपकरणाचे नांव आवरयक नग अंदाजे किंमत प्रति नग एकूण किंमत 
शि संगणक [pe 2. ४४६४७/- ४४६४७००/- 
२ | स्कॅनर ३६ eed ८५4 
3 | प्रिंटर ४५ १०७४२/- ४८३३९०/- 
उकूण- ५९,९२,०९०/- 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला उपविभाग दोन मधील 
अ.क्र.२७ अ नियम क्र ७६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. 
अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या अटीस 
अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. राज्यातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कारागृहांचे संगणकीकरण करणेसाठी सन २०१७-१८ या 
वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये ६०.०० लक्ष (रुपये साठ लक्ष फक्त) 
इतक्या रकमेपैकी झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० 
जून, २०१७ मध्ये नमूद केलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


४. सदर खरेदी उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहित पद्धतीने GEM Portal 
वर करण्यात यावी. 


५. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००)(१५) 
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे संगणकीकरण (आर्थर रोड) (२०५६ ०२०४) (१७) संगणक खर्च या लेखा 
शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१७/प्र.क्र. ५९/तुरुंग-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१३०१३०१५५००२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Saguna G Thengil 

S a U n a G DN: c=IN, o=Government Of Maharashi Home 
Department, postalCode=400032, hi 
2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a029adc1 35025 
943cb93cc90de6ceb! d5ea3, Te) 


Thengil 5 ee = 
(सगुणा ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 
) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

५) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११ मंत्रालय, मुंबई-३२, 
अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

निवड नस्ती (तुरुंग- 


११ 
१२ 
१३ 


YS > > i 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


